मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.१९/प्रशासन-१ 

दि. २३ मार्च, २०२३. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३. 

3) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३. 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
दि. ०८ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचे पत्र. 

शासन निर्णय :- 


उपरोक्त क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, अकोला; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांच्याकडील 
अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, 2023 पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. AA ATR निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अकोला; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २२७१ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
२२६ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदे sail एकूण २५१० पदे सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त काळ Rat नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक 
०१ सप्टेंबर, २०२३ पासून दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

तः दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - 
सर्वसाधारण, ००१- संचाळन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
व दि.०६ सप्टेंबर,२०२३ रोजीचे शासन शुध्दिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१००५१४२९०००७१८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


Digi 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b7 


33ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
R EWA L E serialNumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247BSE56FE2206FFE50CB 
862E223A178F 18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 


Date: 2023.10.05 14:42:10 +05'30° 


(सुदिप सहदेव रेवाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, अमरावती 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


FF 30/0c/2033 | FF. 34/0/2023] RF. ग्वा 01/00/2028 
डा पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ au 
a aa दि.२९/२/२०२४ 
नी, कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात ति देण्यात ल्या रयत मुदतवाढ 

आलेल्या अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये मत 

अस्थायी पदांची । झालेली वाढ. झालेली घट चोर मि वयही 
रोया पदांची संख्या 
र 
१ | २ ३ 8 4 द 
1 मुख्य अभियंता ०४ शशि शिश ०४ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, Ge 7 aa ८८ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, १०४ || शिक १०४ 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ । अधीक्षक अभियंता, ९८ शो शो ९८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण २९४ ae (= २९४ 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 


दि.३१/०८/२०२३ | दि. 39/02/2023) दि. ३१/०८/२०२३ ae 
i पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ae 
ee त ae दि.२९/२/२०२४ 
ae कार्यालयाचे नाव देण्यात ल देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या wht qeqare 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ग 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ची तोरा 
पदांची संख्या 
हिं २ ३ ४ षु द 
7 मुख्य अभियंता शिंग aa शि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, ४४७ a शिश ४४७ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६०९ शि शिंग ६०९ 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ४५३ शि शकि ४५२३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण १५०९ (__ ८, aa १५०९ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि. ३१/०८/२०२ दि.०१/०९/२०२ 
दि.३१/०८/२०२३ हर दि. ३१/०८/२०२३ पासून कळे 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत त. दता पासून 
न पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ 
; मुदतवाढ देण्यात त्या दि.२९/२/२०२४ 
is कार्यालयाचे नाव | देण्यात aaa देण्यात ल्या | oe मुदतवाढ 
ल्क ल क पत पर्यंत मुदतवाढ 
ल ह्या ही अस्थायी पदांम' क 
eee: अस्थायी पदांम आलेली द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची या या घट ee 
coe झालेली वाढ. पदांची संख्या 
; 
व्यि २ 3 8 5 द 
र मुख्य अभियंता | शि शि शि 
सा.बां. 
प्रादेशिक 
विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक १३० शि | १३० 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
3 अधीक्षक २०६ शि शि २०६ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक १०३ शि | १०३ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण ४३९ Loe oa] ae ४३९ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


IR निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि. ३१/०८/२०२३ 
दि.३१/०८/२०२३ | पर्यंत दि. ३१/०८/२०२३ 40. 
पर्यंत मुदतवाढ । मुदतवाढ देण्यात पर्यंत मुदतवाढ न 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या 4000. 
आलेल्या अस्थायी अस्थायी पदांमध्ये यत as 
अस्थायी पदांची । पदांमध्ये झालेली | झालेली घट peas पदांची 
संख्या. वाढ. el 
|. “७० | २ ३ 1 षु ६ 
7 मुख्य अभियंता | | | शि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक १६ शि | १६ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक ०४ शि शि ०४ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
8 अधीक्षक ०८ शि शि og 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण २९ i | शिक का २९ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२३ | दि. ३१/०८/२०२३ | दि. ३१/०८/२०२३ eee 
é पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व्य 
Vea वत pan ee दि.२९/२/२०२४ 
क कार्यालयाचे नाव | देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या देण्यात या वात पवतर 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांमध्ये ee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट आ 
पदांची संख्या 
Ea २ 8 दु & 
शि मुख्य अभियंता शिंगी 1 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, शिंग शिंगी शिंग शि 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०४ शिंगी शिंग ०४ 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ शिंग शिंग ०८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण १३ | अ | Le १३ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०९/२० 
दि. ३१/०८/२०२३ | दि. ३१/०८/२०२३ ग को र 
दि.३१/०८/२०२३ शती व पासून 
at. | erate’ | wet qecrara पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
. कार्यालयाचे | पर्यंत मुदतवाढ मोड क ता दि.२९/२/२०२४ 
se Near eee देण्यात ल्या | देण्यात ल्या | पर्यत मुदतवाढ 
. | नाव देण्यात आलेल bie र या पर्यंत मुदतवाढ 
सी गराची अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांम sate 
अस्थायी पदांची या वट आते द्यावयाच्या 
as झालेली वाढ. घट मकन पच 
संख्या. पदांची संख्या 
Ea २ ३ 8 ष्‌ द 
१ मुख्य अभियंता शि शि शि 
सा.बां. 
प्रादेशिक 
विभाग, 
अमरावती 
2 | अधीक्षक १३६ शि २५ शि 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक ७५ शि १६ ५९ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक ६५ | ९ ५६ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
यवमाळ 
एकूण २७६ Lo ५० २२६ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


